२०२३-२४ चे क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले 
राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- पीटीसी-२०२४/प्र.क्र.४७/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचावे : १) शासन निर्णय,शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्र.पीटीसी - २१६१/एफ, 
दिनांक १२ जानेवारी,१९६२. 


२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१०/(९०/१०) / 
साशि-१,दिनांक १३ जून,२०११ 


3) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१२/सं.क्र.२४८/१२/टिएनटी-२, 
दिनांक ०४ सप्टेंबर,२०१४. 


४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/ 
टीएनटी-४,दिनांक २८ जून,२०२२. 


५) शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०२४/प्र.क्र.४७(ड)/ 
टीएनटी-४, दिनांक २१ ऑगस्ट,२०२४. 


६) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.शिसं/ 
राशिपु/२०२३-२४/अ-२/विद्या शाखा/४७३८,दिनांक 30 ऑगस्ट,२०२४. 


७ शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.पीटीसी-२०२४/प्र.क्र.४७/टीएनटी-४, 
दि.०२ सप्टेंबर, २०२४. 


८) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.शिसं/ 
राशिपु/२०२३-२४/अ-२/विद्या शाखा/४८३२,दिनांक 03 सप्टेंबर,२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भ क्र.७ अन्वये श्री. दिपक अर्जुन गोतावळे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक, जि.प. 


शाळा टेकामांडवा पं.स. जिवती, जिल्हा चंद्रपूर येथे कार्यरत असून त्यांना आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ठ 


काम करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक विभागातून(परिशिष्ट-३) पुरस्कार जाहीर झाला होता. 
२. 


तथापि श्री. दिपक अर्जुन गोतावळे याचे स्वयं हमीपत्र व पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्रामध्ये 


तफावत आढळून आली असल्याचा शासनास अहवाल प्राप्त झाला आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीटीसी-२०२४/प्र.क्र.४७/टीएनटी-४ 


३. त्यास अनुसरुन श्री. दिपक अर्जुन गोतावळे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक, जि.प. शाळा 


8) 


टेकामांडवा पं.स. जिवती, जिल्हा चंद्रपूर यांची सन 2023-28 साठी क्रातीज्योती सावित्रीमाई फुले 


राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार राज्य निवड समिती अध्यक्ष तथा आयुक्‍त (शिक्षण) शिफारस 


केल्यानुसार,सदर पुरस्कार रद्द करण्यात येत आहे 


४. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥89॥8/१9॥॥9.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२४०९०५१०२२२९९०२१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

4.20=19c6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e891811 
8634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Mah ht 


a, 
INumber=1 A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F 
7B9C335D6BF4877267695CECA, TUSHAR VASANT MAHAJAN 


Date: 2024.09.05 10:25:39 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक / प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बालभारती) ,पुणे. 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे . 

श्री. सुहास पेडणेकर, माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ यांना शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेमार्फत. 

श्रीमती रेवती श्रीनिवासन, प्राचार्या, सुलोचनादेवी सिंघानिया स्कुल ठाणे यांना शिक्षण संचालक 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेमार्फत 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 


qo) सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक/माध्यमिक) /सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई,मुंबई 
११) आदिवासी विकास aga ART. 


१२ 


१३)सर्व जिल्हाधिकारी / सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१४) संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 


) 
) 
) राज्य मुख्य AYIA, AERTS राज्य HTH CH आणि गाईडस्‌,७९एफ US, ARA लाईन्स,मुंबई- 02 
) 
) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीटीसी-२०२४/प्र.क्र.४७/टीएनटी-४ 


१५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना राज्यातील 
वृत्तपत्रात प्रसिद्धीसाठी तसेच दूरदर्शन व आकाडावाणी या माध्यमाद्वारे प्रसिद्धीसाठी अग्रेषित. 

१६)पुरस्कार विजेते शिक्षक,शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
मार्फत. 


प्रत माहितीस्तव अग्रेषित, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


) 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मा. मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई . 
3) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मा.उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई. 
४) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
५) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन मंत्राळय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्राळय,मुंबई. 
७) सर्व माननीय विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य 

८) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,वित्त विभाग/नियोजन विभाग/ग्राम विकास 
९) विभाग/आदिवासी विकास/यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय,मुंबई. 

१० निवड नस्ती, कार्यासन टीएनटी-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


